लाईव्ह स्ट्रिमिंग विषयक कार्ये पार पाडण्यासाठी 
लाईव्ह स्ट्रिमिंग करणाऱ्या संस्थांची यादी 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९/प्र.क्र. १४/३४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: २२ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयाचे पत्र क्र .वृत्तवित्र- १७/ Empanelment of Live Streaming 
यादी तयार करण्याबाबत/का-७/९८९ दि.२४/१२/२०१८ 

प्रस्तावना :- 

शासनाच्या विविध योजनांची माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तसेच ग्रामीण, 
शहरी, राज्याबाहेरील व आंतरराष्ट्रीय जनतेशी संपर्क साधण्यासाठी आणि प्रशिक्षणासाठी लाईव्ह 
स्ट्रिमिंगचा उपयोग केला जात आहे. समाजमाध्यमांच्या तंत्रज्ञानात दिवसागणिक बदल होत असून हे 
तंत्रज्ञान वापरुन अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केळा जात आहे. लाईव्ह स्ट्रिमिंग करणाऱ्या 
(Empanelment of Live Streaming Agencies) संस्थांची यादी तयार करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


शासनाच्या विविध योजनांची माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तसेच ग्रामीण, 
शहरी, राज्याबाहेरील व आंतरराष्ट्रीय जनतेशी संपर्क साधण्यासाठी आणि प्रशिक्षणासाठी लाईव्ह 
स्ट्रिमिंग करणाऱ्या संस्थांची यादी (Empanelment of Live Streaming Agencies) तयार करण्यासाठी 
माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळलयामार्फत ई-निविदा पध्दतीने जाहिरात क्षेत्रातील विशिष्ट अनुभव व 
व्यावसायिक अर्हता प्राप्त जाहिरात संस्थांकडून ई-निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या निविदांची 
छाननी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या स्तरावर करण्यात आली. छाननीअंती पात्र ठरलेल्या 
खालील संस्थां व दर यांना शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र संस्थेचे नांव संर्पकासाठी पत्ता 
व्यि पार्थ नॉलेज नेटवर्क प्रा.लि. | प्लॉट नं. २० सेक्टर १७, ऐरोली, नवी मुंबई ४००७०८ 
२ टीएसडी SRA लि. बी-३०५, रेजन्सी, तिसरी क्रास लेन, लोखंडवाला कॉम्पलेक्स, अंधेरी 


पश्चिम, मुंबई ४०००५३ 


3 VPS ऑनलाईन ST श्री कृष्णा निवास, 3 रा मजला, श्रध्दानंद रोड , विले पाले (पूर्व) मुंबई 
सोल्युठान्स प्रा.लि. ४०००५७ 


४ वेबस्ट्रिम कम्युनिकेशन्स १२०४ लोढा सुपरीमस्‌ पवई, साकी विहार समोर, एमटीएनएल 
प्रा.लि. टेलिफोन एक्सचेंज, पवई, मुंबई ४०००७२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९/प्र.क्र. १४ /38 


काम व दराचा तपशील 
अ.क्र कामाचा तपश्ील/बाब एकक दर (रुपये) 
षि एकाच वेळी २००० उपभोक्त्यांना (यूजर्सना) लाईव्ह स्ट्रिमिंग प्रति चार तास १,१९,५००/- 
सेवा पुरविणे 
अतिरिक्‍त उपभोक्ता प्रत्येक उपभोक्ता प्रति तास ४.५० 
२ महाराष्ट्रात कोणत्याही ठिकाणीहून कार्यक्रमाचे रिअल टाईम प्रत्येक ठिकाणी ८ ५,६२,५००/- 
स्ट्रिमिंग करणे तासांसाठी 
[दळणवळण खर्च 
अ) मुंबई महानगर व उपनगर जिल्हे ठोक रक्‍कम १०,०००/- 
आ) मुंबई महानगराबाहेर (मुंबई शहर व उपनगर प्रति कि.मी. १८ 
जिल्हयापासून बाहेर) २०० कि.मी. पर्यंत 
इ) मुंबई महानगराबाहेर (मुंबई Wet व उपनगर प्रति कि.मी. २४ 
जिल्हायापासून बाहेर) २०० कि.मी. जास्त अंतरावर 
sede मिडिया interactive sara (कंटेंट) निर्मिती प्रति तास १८५,०००/- 
महाराष्ट्रात (पॉईट ऑफ डिलेव्हरी) २५ आसन क्षमतेचे एक प्रति तास ९५० 
सुविधा केंद्र उपलब्ध करुन देणे 


*वरील सर्व दर शासकीय कर/ शुल्क वगळून 


२. सदर यादी शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील दोन वर्षासाठी किंवा 
नविन यादी तयार करेपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीपर्यंत अस्तित्वात राहील. 

3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२२१६२३३२३४०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


sale 


Ramkisan 00 Nien 


Department, 


hi 
S5bf1 54f99ecOb0d9e613209e20e7a21 


Narayanrao Musale ८000000” 
(रा. ना. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
२. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९/प्र.क्र. १४ /38 


३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. सचिव, (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई 

५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

६. सर्व संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

८. महालेखापाल % (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई, नागपूर 

९. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, नागपूर 

१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

१२.अधिदान व लेखापरीक्ष अधिकारी मुंबई/ नागपूर 

१३.निवड नस्ती का.३४. 

१४.उप संचाळक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

94.Parth Knowledge Network Pvt. Ltd, Plot ॥१०.२०, Sector No १७, Airoli, Navi 
Mumbai-% 0090 2 

4&.TSD Corporation Ltd., B-304, Regency, 3 Cross Lane, Lokandwala Complex, 
Andheri West, Mumbai-vooo043 

49.Gurukul Online Learning Solution Pvt Ltd, Shree Krishna Niwas, 3' Floor, 
Shraddhanand Road Extn, Vile Parle (East), Mumbai-vooo4. 

9¢.Webstream Communication Pvt. Ltd, 9208-Lodha Supremus Powai, Opp Saki 


Vihar MTNL Telephone Exchange, Powai, Mumbai-s 0009 
१९.निवड नस्ती का.३४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


